भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची 
पदोन्नतीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१५१६/प्र.क्र.१६१(२)/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक: २२ एप्रिल, २०१६ 


वाचा:- शासन अधिसूचना, गृह विभाग क्र.आयपीएस २७१३/प्र.क्र.५८/पोल-१ दि.२० एप्रिल,२०१६ 


शासन आदेठा- 


भारतीय पोलीस सेवा (सेवा wasn नियम, १९५४ मधील नियम ६आअ(३)(ब) मधील 


तरतुदीनुसार उपरोक्त शासन अधिसूचना दि.२०.०४.२०१६ अन्वये खाली नमूद १० भा.पो.से. 
अधिकाऱ्यांना वरीष्ठ समय श्रेणी दर्जाच्या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यास मान्यता देण्यात आली 


आहे. सदर अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्ठविलेल्या ठिकाणी पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत 


आहे. 
अ.क्र. । अधिका-याचे नाव सध्याच्या नेमणूकीचे ठिकाण । पदीन्नतीने पदस्थापनेचे 
प्रस्तावित ठिकाण 
i श्री. दीक्षितकुमार अशोक स.पो.अ./ उप विभागीय अपर पोलीस अधीक्षक, 
गेडाम, भा.पो.से. पोलीस अधिकारी, जालना आंबेजोगाई, जि. बीड 
उप विभाग, जि. जालना 
रः श्री. कृष्णकांत उपाध्याय, स.पो.अ./ उप विभागीय अपर पोलीस अधीक्षक, 
भा.पो.से. पोलीस अधिकारी, सांगली 
अक्कलकोट उप विभाग, 
जि. सोलापूर ग्रामीण 
3. डा. प्रवीण मुंढे, भा.पो.से. स.पो.अ./ उप विभागीय अपर पोलीस अधीक्षक, 
पोलीस अधिकारी, पेठ उप भंडारा 
विभाग, जि. नाशिक ग्रामीण 
४. श्री. राजा रामासामी, स.पो.अ./ उप विभागीय अपर पोलीस अधीक्षक, 
भा.पो.से. पोलीस अधिकारी, चांदुर चाळीसगाव 
रेल्वे उप विभाग, 
जि. अमरावती ग्रामीण 


शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-१५१६/प्र.क्र.१६१(२)/पोल-१ 


प. श्रीमती तेजस्वीनी स.पो.अ./ उप विभागीय पोलीस अधीक्षक, गुन्हे 
बाळासाहेब सातपुते, पोलीस अधिकारी, परतुर उप | अन्वेषण विभाग, पुणे 
भा.पो.से. विभाग, जि. जालना 

g. श्री. सुहेल TA, भा.पो.से. स.पो.अ./ उप विभागीय पदस्थापनेचे आदेशा 

पोलीस अधिकारी, मेहकर स्वतंत्रपणे निर्गमित 
उप विभाग, जि. बुलढाणा करण्यात येत आहेत. 

छ. श्री. योगेश कुमार,भा.पो.से. ।स.पो.अ./ उप विभागीय पदस्थापनेचे आदेशा 

पोलीस अधिकारी, भोकर उप | स्वतंत्रपणे निर्गमित 
विभाग, जि. नांदेड करण्यात येत आहेत. 

& श्री. राकेश ओला,भा.पो.से. =| स.पो.अ./ उप विभागीय पदस्थापनेचे आदेडा 

पोलीस अधिकारी, श्रीरामपूर । स्वतंत्रपणे निर्गमित 
उप विभाग, जि. अहमदनगर । करण्यात येत आहेत. 

९. श्री. एम.सी.व्ही. महेश्वर रेडी, । स.पो.अ./ उप विभागीय अपर पोलीस अधीक्षक, 
भा.पो.से. पोलीस अधिकारी, श्रीवर्धन अहेरी, जि. गडचिरोली 

उप विभाग, जि. रायगड 

शि ०. | श्री. गौरव सिग, भा.पो.से. मा. राज्यपाल यांचे मा. राज्यपाल यांचे 


सहाय्यक, राजभवन, मुंबई 


सहाय्यक, राजभवन, 
मुंबई 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला अयून त्याचा संकेताक २०१६०४२०१६०१५७८६२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Charushila 
Chandrakant 
Tambekar 


Digitally signed by Charushila 
Chandrakant Tambekar 

DN: CN = Charushila Chandrakant 
Tambekar, C = IN, S = Maharashtra, O 
= Government Of Maharashtra, OU = 
Joint Secretary 

Date: 2016.04.22 16:04:26 +05'30" 


(चारुशीला तांबेकर) 
सह सचिव, गृह विभाग 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-१५१६/प्र.क्र.१६१(२)/पोल-१ 


३. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. पोलीस आयुक्त, मुंबई. 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर . 
१०.सह सचिव (आस्थापना), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.संबंधित अधिकारी. 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१३.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१४.सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.निवड नस्ती, पोल-१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


